आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२३-२४ 
अंतर्गत कार्यक्रम खर्चाच्या बाबीकरीता 
निधी वितरण. 

(कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०२ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ एप्रिल, २०२३. 
वाचा:- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२. आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्र.बियुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 
दि.०५.०४.२०२३. 


प्रस्तावना : - 

“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी fest असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, 
वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणाळीवर अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांच्या वेतन, 
दुरध्वनी वीज व पाणी, कंत्राटी सेवा, भाडेपट्टी कर इत्यादी बाबीकरीता २०% तर उर्वरीत बाबींकरीता 
१०% निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. सदंर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये वेतन या 
बाबी करीता १०% व कंत्राटी सेवा याबाबी करीता 4% निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता वित्त 
विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींच्या अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चाच्या 
योजनांतर्गत उर्वरीत निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ या खाली सोबतच्या 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे वेतन, दुरध्वनी वीज 
व पाणी, कंत्राटी सेवा, भाडेपट्टी कर इत्यादी बाबीकरीता यापुर्वी वितरीत निधी विचारात घेवून उर्वरीत 


निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त प्रमाणे निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला असुन 


सदर निधी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. वितरीत निधी खर्च 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


करतांना संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 


पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर area निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ रोजीच्या FARA 


परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥/१५॥॥॥9.90७.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४२७१६०८४४३९२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
RAJENDRA Big re RANA AMA 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421 ba2dfa8a7 1ca 


2. 
d3864b9b289879d173b67fcdc, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


‘ialNumber=F61 7DED8E7 182679ED107E63511160B2 


054D23D8173AD985E5B569A5802CEASA, 
B H AWA R | RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2023.04.27 18:40:43 +05'30! 
(राजेंद्र दे.भवारी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. २७ एप्रिल, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नाव शा सन २०२३-२४ सदर शा.नि.अन्वये | नियंत्रक अधिकारी 
क्र साठी वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पिय असलेला निधी 
तरतूद 
दिं र बिंग ५ & ॥ 0071) 
मागणी क्रमांक-टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 
| आदिवासी विकास आयुक्तालय - | ०१-वेतन ६८०८९० ६८०८९.००० | आयुक्त, आदिवासी 
प वता 
क्षेत्रीय यंत्रणांचे बळकटीकरण ०२ मजुरी Te acs विकास, नाशिक 
(२२२५ 9383) 
०३-अतिकालीन भत्ता ८०० ८०.००० 
०६-दुरध्वनी,वीज व १०००० २०००.००० 
पाणी 
१०-कंत्राटी सेवा १२८७३ १९३०.९५० 
११-प्रवास खर्च १०००० १०००.००० 
१३-कार्यालयीन खर्च ११०००० ११०००.००० 
१४-भाडेपट्टी व कर ५०००० १००००.००० 
२७-लहान बांधकामे ७००० (900,000 
२८-व्यावसायिक सेवा ५००० ५००.००० 
५०-इतर wad fr “7- | ०.१०० 
एकूण ८८६५६५ ९५३००.१५० 
२ | अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र | ०१-वेतन ३२५००० ३२५००.००० | आयुक्त, आदिवासी, 
तपासणी समिती (२२२५ ४१२२) ०२-मजुरी 00 ९०.००० | संशोधन व प्रशिक्षण 
०३-अतिकालीन भत्ता ३०० 30,000 संस्था, पुणे. 
०६-दुरध्वनी,वीज व ६००० १२००.००० 
पाणी 
१०-कंत्राटी सेवा १५०००० २२५००.००० 
११-प्रवास खर्च ५०० ५०.००० 
१३-कार्यालयीन खर्च ९०००० ९०००.००० 
१४-भाडेपट्टी व कर १०००० २०००.००० 
२१-पुरवठा व सामग्री २०००० २०००.००० 
२४-पेट्रोल तेळ व वंगण ८७५० ८७५.००० 
२६-जाहीरात प्रसिद्धी aa) 0.400 
२८-व्यावसायिक सेवा ७०००० ७०००.००० 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. २७ एप्रिल, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
योजनेचे नाव | सन २०२३-२४ सदर शा.नि.अन्वये नियंत्रक अधिकारी 
साठी वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पिय असलेला निधी 
तरतूद 
र a 4 & fio 
५०-इतर खर्च शिक्का ०.१०० 
एकूण ६८१४५२.०० ७७२४५.२०० 
आदिवासी मुलांसाठी व मुलींसाठी | ०१-वेतन १३५४८४७ १३५४८४.७०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
शासकीय वसतीगृह. 
2 cae Ie. 1 aA a Saas विकास, नाशिक 
9 
Raye ०३-अतिकालीन भत्ता --__--__ न| १०.००० 
०६-दुरध्वनी,वीज व १४०००० २८०००.००० 
पाणी 
१०-कंत्राटी सेवा १७०००० २५५००.००० 
११-प्रवास खर्च १४५०० १४५०.००० 
१३-कार्यालयीन खर्च ८०००० ८०००.००० 
१४-भाडेपट्टी वकर ६००००० १२००००.००० 
१९-आहार खर्च १५५६६५० १५५६६५.००० 
२१-पुरवठा व सामग्री ११००००० ११००००.००० 
२८-व्यावसायिक सेवा शिका ०.१०० 
३१-सहायक अनुदाने शिका ०.१०० 
(वेतनेतर) 
५०-इतर खर्च ४५०००० ४५०००.००० 
एकूण ५४६६१००.०० ६२९११०.००० 
आश्रमशाळा समुह | ०१-वेतन ८९००००० ८९००००.००० | आयुकत, आदिवासी 
(२२२५ डी७३४) मजुर विकास, नाशिक 
०२- 1१ | 0,900 
०३-अतिकालीन भत्ता oy 0.400 
०६-दुरध्वनी,वीज व १४०००० २८०००.००० 
पाणी 
१०-कंत्राटी सेवा ८३०००० १२४५००.००० 
११-प्रवास खर्च २०००० २०००.००० 
१३-कार्यालयीन खर्च १००००० १००००.००० 
१४-भाडेपट्टी व कर ८५००० १७०००.००० 
१९-आहार खर्च ३८५०००० ३८५०००.००० 
२१-पुरवठा व सामग्री ३८५०००० ३८५०००.००० 


पृष्ठ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. २७ एप्रिल, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नाव शि सन २०२३-२४ सदर शा.नि.अन्वये । नियंत्रक अधिकारी 
क्र साठी वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पिय असलेला निधी 
तरतूद 
|| R i 4 ह शिक्का 

२८-व्यावसायिक सेवा L 4 0,400 
३१-सहायक अनुदाने शिका ०.१०० 
(वेतनेतर) 

५०-इतर खच ३३०००० ३३०००.००० 
एकूण १८१०५००४ १८७४५००.४०० 

षु अनुदानीत आश्रमशाळा | ३६-सहायक अनुदाने १४०००००० १४०००००.००० | आयुक्‍त, आदिवासी 
चालविण्यासाठी सहय्यक अनुदाने. | (वेतन) विकास, नाशिक 
(२२२५ एफ१२९) 

६ | dete व तत्सम महाविद्यालयात | ३४- ७००००० १४००००.०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित | शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतन विकास, नाशिक 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती. 

(२२२५ ३५२९) 

७ | शिक्षण फी व परीक्षा फो प्रदाने | ३४- १०००००० २०००००.०० | आयुक्त, आदिवासी 
(२२२५०९४) शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतन विकास, नाशिक 

८ | व्यावसायिक महाविद्यालयांना | ३४- १०००० २०००.०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
संलग्न असलेल्या वसतिगृहतील | शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतन विकास, नाशिक 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना 
निर्वाह भत्ता देणे. (2224 F994) 
२२२५-एकूण ४०८४९१२१ ४४१८१५५.७५ 

९ । महाराष्ट्र राज्य सहकारी | ३६-सहायक अनुदाने ३५०००० ३५०००.००० | आयुक्त, आदिवासी 
आदिवासी विकास महामंडळास | (वेतन) विकास, नाशिक 
वित्तीय सहाय्य (२४२५ ०८५३) 

7 शबरी आदिवासी विकास | ३६-सहायक अनुदाने २५००० २५००.००० | आयुक्त, आदिवासी 
महामंडळास वित्तीय सहाय्य | (वेतन) विकास, नाशिक 
(२४२५१३५९) 

२४२५ एकूण ३७५०००.०० ३७५००.००० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-५ ४१२२४१२१ ४४५५६५५.७५ 
RAJENDRA ke 


2.5.4.20=e2f5429d4974296b79e429342 1 ba2dfa8a7 1cad3864b9b2898 
79d173b67fcdc, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


D EVA RA M B H AWA RI seriaINumber=F617DED8E7182679ED 10766351 1160B2054D2308173 
AD985E5B569AS802CEASA, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 


Date: 2023.04.27 18:41:13 +05'30" 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


